अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण 
मंडळ, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त जिल्हा 
प्रयोगशाळा, मौजे मनोर, जि. पालघर स्थापन 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मुअ (को)/ 
परिमंडळ शाखा/१५०३, दि.२९ एप्रिल, २०२२ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
पालघर जिल्ह्यातील बांधकाम प्रकल्पांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी, दर्जेदार कामे होण्यासाठी तसेच 
कामावर गुणनियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्‍यक व नियमित बांधकामाचे चाचणी निष्कर्ष तातडीने देता यावे 
याकरीता अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त जिल्हा प्रयोगशाळा, मौजे 
मनोर, जि.पालघर स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर यांच्या अधिनस्त 
असलेले उप अभियंता, मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.४, कोकण भवन, नवी मुंबई हे कार्यालय शासनावर कोणताही 
अधिकचा आर्थिक भार पडणार नाही या अटींच्या अधीन राहून जिल्हा प्रयोगशाळा, मौजे मनोर, जि.पालघर 
म्हणून कार्यान्वित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उप अभियंता, मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.४, कोकण भवन, नवी मुंबई या कार्यालयासाठी 
आकृतीबंधानुसार विविध संवर्गातील १७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी जिल्हा प्रयोगशाळा, पालघर करीता 
आवश्यक असलेली पदे उपलब्ध करुन दिल्यानंतर उर्वरित पदे कोकण प्रादेशिक विभागांतर्गत समायोजित 
करण्याची कार्यवाही मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी करावी. 
३. जिल्हा प्रयोगशाळा, पालघर करीता आवश्‍यक असलेली प्रयोगशाळा सहायक व प्रयोगशाळा परिचर ही 
दोन पदे सद्य:स्थितीत नव्याने निर्माण न करता सदर पदाशी समकक्ष कर्मचाऱ्यांकडून या पदाची कामे करुन 
घेण्याची कार्यवाही अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई यांनी करावी. 
४. जिल्हा प्रयोगशाळा, मौजे मनोर, जि.पालघर ही प्रयोगशाळा अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण 
मंडळ, नवी मुंबई यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाळी असणार आहेत. यास्तव जिल्हा प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक / 
कमी असलेली उपकरणे तथा साधन सामुग्रीची (स्थापत्य/विद्युत) पूर्तता अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण 
मंडळ, नवी मुंबई यांनी करावी. 
ष्‌. जिल्हा क्षेत्रिय प्रयोगशाळेसाठी उपलब्ध करुन दिलेले प्रशिक्षित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्या 
त्यांच्या सदर कार्यरत पदावरील पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी करण्यात येऊ नयेत, जेणेकरुन शासनाचा 
प्रशिक्षणावरील वेळ व खर्च वाया जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.८४/प्रशासन-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१२११३४२२५११८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
ण |, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


Vikram Nivrutti 2st: 


, st=Maharashtra, 
.5.4.20=23b2f 1 b1fd9 14a87080cb687 12dbSefd17f65e69284fe1 


d3274a32de69eb6a25, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf 
h a aa a 5a52755adfefS 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.12 11:35:53 +05'30° 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 
३) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 
५) उप अभियंता, मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.४, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


प्रत :- 
१) मा. मंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/ सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, पालघर. 
कार्यासन अर्थसंकल्प-३ / सेवा-१/२/३/४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3 
8 


षु 
& 


हा. दि. we ca 


पृष्ठ २ पैकी 2 


